RNI No. MAHBIL / 2009 / 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ७ , अंक ४४ ] 


मंगळवार , 


मे ११ , २०२१ / वैशाख २१ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ८ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ७६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ११ मे २०२१ . 

अधिसूचना 
वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , १ ९ ७२ . 

क्रमांक डब्ल्युएलपी ०३२१ / प्र.क्र . ६७ / फ - १.- ज्याअर्थी , नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर वन विभागातील राखीव व संरक्षित वनांमध्ये 
समाविष्ट असलेल्या व शासनाच्या मालकीच्या असलेल्या , अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या क्षेत्राचे ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश ' उक्त क्षेत्र ' 
असा करण्यात आला आहे . ) पारिस्थितीकीय , प्राणीजातीय व वनस्पतीविषयक महत्त्व असल्याकारणाने , त्यातील वाघ , बिबट इत्यादी 
प्राणीजातींचे व वनस्पतींचे तसेच त्यांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्याच्या प्रयोजनार्थ , महाराष्ट्र शासनास स्थानिक समुदायाशी 
विचारविनिमय केल्यानंतर , ते क्षेत्र " संवर्धन राखीव " म्हणून घटित करणे गरजेचे आहे , असे वाटते ; 


त्याअर्थी , आता , वन्यजीव ( संरक्षण ) अधिनियम , १ ९ ७२ ( १ ९ ७२ चा ५३ ) चे कलम ३६ - क द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा आणि याबाबतीत समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करुन , महाराष्ट्र शासन याद्वारे , ही अधिसूचना शासन 
राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून उक्त क्षेत्र हे ' मुनीया संवर्धन राखीव ' या नावाने ओळखले जाणारे संवर्धन राखीव क्षेत्र म्हणून 
घोषित करीत असून त्याचे स्थान व हद्दी यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या आहेत . 


भाग चार - अ - ७६-१ 


( 
१ 
) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे ११ , २०२१ / वैशाख २१ , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची 


नागपूर जिल्ह्याच्या नागपूर वन विभागाच्या बुटीबोरी व उत्तर उमरेड वन परिक्षेत्राच्या राखीव व संरक्षित वनाच्या " मुनीया संवर्धन 
राखीव " क्षेत्राच्या स्थान व हद्दी : 

नागपूर 
नागपूर 


वन वृत्त 


: 


वन विभाग 


: 


अ.क्र . 


वन परिक्षेत्र 


कक्ष क्रमांक 


एकूण क्षेत्र ( हे . ) 


वनक्षेत्र 
राखीव वन ( हे . ) 

संरक्षित वन ( हे . ) 
( ४ ) 

( ५ ) 


( ३ ) 


( ६ ) 


( २ ) 
बुटीबोरी 


१ 


३१० भाग 


२८७.२० 


२८७.२० 


२ 


३१ ९ भाग 


८६.८१ 


८६.८१ 


३२० 


१४.८५ 


१४.८५ 


४ 


७६१ 


३५७.५८ 


३५७.५८ 


x mr - 59 


७६२ 


१ ९ ४.७६ 


१ ९ ४.७६ 


३३३ भाग 


२१५.७५ 


२१५.७५ 


३३४ भाग 


-- 


२०३.२३ 


२०३.२३ 


८ 


३३६ 


-- 


२ ९ ६.५२ 


२ ९ ६.५२ 


९ 


३३५ भाग 


२१६.५० 


२१६.५० 


१० 


७६ ९ अ 


२६ ९ .७८ 


२६ ९ .७८ 


११ 


७६ ९ब 


१०८.९ ८ 


१०८.९ ८ 


१२ 


३३७ भाग 


२४.५३ 


२४.५३ 


१३ 


३३८ 


४०४.५२ 


४०४.५२ 


१४ 


३३ ९ भाग 


-- 


२११.०४ 


२११.०४ 


१५ 


३४४ 


३५६.५२ 


३५६.५२ 


१६ 


३८५ 


१८३.३२ 


-- 


१८३.३२ 


१७ 


३८८ 


२५५.१६ 


२५५.१६ 


१८ 


३८ ९ 


२२०.१५ 


२२०.१५ 


१ ९ 


३ ९ २ 


२२७.४३ 


२२७.४३ 


२० 


३ ९ ४ 


२४४.४३ 


२४४.४३ 


I i I i I i 


२१ 


३ ९ ५ 


२७७.२१ 


२७७.२१ 


२२ 


३ ९ ६ 


२८३.२८ 


२८३.२८ 


२३ 


३ ९ ७ 


२३७.५६ 


२३७.५६ 


२४ 


३ ९ ८ 


१७८.८७ 


-- 


१७८.८७ 


२५ 


उत्तर उमरेड 


३४० 


३२ ९.९ ८ 


३२ ९.९ ८ 


२६ 


३४१ 


३१२.५४ 


३१२.५४ 


२७ 


३ ९ १ 


३०५.५४ 


३०५.५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे ११ , २०२१ / वैशाख २१ , शके १ ९ ४३ 


३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


२८ 


३ ९ ० 


१८२.५१ 


१८२.५१ 


२ ९ 


३८७ 


१४६.५० 


-- 


१४६.५० 


३० 


३८६ 


२२२.९ ८ 


२२२.९ ८ 


३१ 


३७२ भाग 


३५४.५५ 


३५४.५५ 


३२ 


B 


३६६ 


२४५.२४ 


-- 


२४५.२४ 


३३ 


३६७ 


३६१.३८ 


३६१.३८ 


३४ 


३६८ 


२ ९ ६.२३ 


२ ९ ६.२३ 


i i 


३५ 


३ 


३६ ९ 


३२ ९ .८२ 


३२ ९ .८२ 


३६ 


३७१ 


३ ९ ४.५७ 


३ ९ ४.५७ 


३७ 


३७५ 


२०४.२६ 


२०४.२६ 


३८ 


३७० 


३०३.९९ 


३०३.९९ 


३ ९ 


३ 


३८४ 


२५५.३६ 


२५५.३६ 


एकूण एकंदर 


६०८२.६३ 


३५१८.८० 


९ ६०१.४३ 


मुनीया संवर्धन राखीव क्षेत्राचे एकूण क्षेत्र ९ ६०१.४३ हेक्टर किंवा ९ ६.०१ चौ.कि.मी. 


चतु : सीमा : 


उत्तर- मंगरूळ - सर्व्हे क्र .१२५ , राखीव वन कक्ष क्र .३० ९ , ३७० 

कच्छीमेट - राखीव वन कक्ष क्र .७६० 
पूर्व- : मसेपठार - सर्व्हे क्र .१ , २ , ३ , ४ , ५ 

थारा - सर्व्हे क्र .३६ , ३७ , ४६ , संरक्षित वन कक्ष क्र .३३३ भाग , 
रेल्वे लाईन , सर्व्हे क्र .३२ , ३१ , ३ , २ ९ , २८,३० , २६ , १८,१७,१३ 
वाघोली- सर्व्हे क्र .३८,६७,६८ , ९ ६ , ६१ , ९ ५,५५ , ९ ८ , ६०,१०१ , ४१ , ४० , ३ ९ 
डव्वा - सर्व्हे क्र .७७ , ४६ , ७६ 
जमालपानी - सर्व्हे क्र.९ 
सिंदविहरी- सर्व्हे क्र .५४,४७ 
जामगड- सर्व्हे क्र .३७ , ३१ , ३० , २ ९ , २८ , २७ , २६ , २ ९ , ३२ , ३४ , ३३ , ३७ , ३५ , २६ , २५ , १११ , ४४ , ४८ , 
५२ , ५४,६२,५,६,७,१०४,१०३,१०२,१०१,१०० , ९ ७ , ९ ८ . 
सिंदविहरी- सव्र्हे क्र .२४ , २३ , २१,१४,१२ , ११ , १० 
जमालपानी - सर्व्हे क्र .४ , ३ , २,१ , ७३,७४ , ६८ , ६७ 
मकरधोकडा - राखीव वन कक्ष क्र .४०० , संरक्षित वन कक्ष क्र .३५२ 
मुरझडी - संरक्षित वन कक्ष क्र .३३ ९ , सर्व्हे क्र .२१ , २४ , ३० , ३१ , ३६ , ४५ , ४४ , ४७ , ४ ९ , ५० , ५२ , ५३ , ७८ , 
७७,७६ , ७४,७२,७०,६ ९ . 
भिवगड - सव्र्हे क्र .५१ , ५०,५४ , ४६ , ४५ , ३ ९ , ३८,३४,३३,३१ , २८ , २५ , २६ , २७ 

संरक्षित वन कक्ष क्र .३५३ भाग 
मेंढेपठार - संरक्षित वन कक्ष क्र .३५३ 
देवळी- संरक्षित वन कक्ष क्र .३५ ९ 
पांजरेपार ( रिठी ) संरक्षित वन कक्ष क्र .३६१ 
पिपरडोल - संरक्षित वन कक्ष क्र .३६० , सर्व्हे क्र .५७ , ५६ , ४८ , ४७ , ११ , १० , ९ 


भाग चार - अ - ७६-१अ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे ११ , २०२१ / वैशाख २१ , शके १ ९ ४३ 


संरक्षित वन कक्ष क्र .३६० भाग , सर्व्हे क्र .७५ , ७२ , ७१ , संरक्षित वन कक्ष क्र .३६० भाग 
पांढरताल - सर्व्हे क्र .३२ , ३३ , ३४ , ३५ , ७१ , संरक्षित वन कक्ष क्र ३७१ भाग , सर्व्हे क्र.९ ४ , 
संरक्षित वन कक्ष क्र ३७१ भाग 
लोहारा - संरक्षित वन कक्ष क्र ३७१ 
जूनोनी - संरक्षित वन कक्ष क्र . ३८६ , ३ ९ ८ 
सुकळी - संरक्षित वन कक्ष क्र .३८७ , राखीव वन कक्ष क्र .३७२ , ३७६ 


दक्षिण- : राखीव वन कक्ष क्र .३७७ , ३७८,७७३,३७४,३८३ 

चिखलधोकडा - संरक्षित वन कक्ष क्र .३६२ 
आमघाट नाला , राखीव वन कक्ष क्र .३ ९ ३ 
बोरीमांजरा - संरक्षित वन कक्ष क्र .३४५ 
राखी - संरक्षित वन कक्ष क्र .३४५ 
सावंगी - संरक्षित वन कक्ष क्र .३४५ , सर्व्हे क्र .१६८ 


पश्चिम . कोहळा - सर्व्हे क्र .७२ , ७३,७४,८७,८८ संरक्षित वन कक्ष क्र .३२६ 

निशानघाट - संरक्षित वन कक्ष क्र .३४३ 
मुरादपूर - संरक्षित वन कक्ष क्र .३२५ 
चारगांव - संरक्षित वन कक्ष क्र .३२३,३२४ 
पिटीछूवा - संरक्षित वन कक्ष क्र .३२१ 
ठाणा - संरक्षित वन कक्ष क्र .३११ , सर्व्हे क्र .२० , संरक्षित वन कक्ष क्र .३११ 
रेल्वे लाईन , सिंदीविहरी - सर्व्हे क्र .१११ , ११०,१० ९ 

जूनापानी - सर्व्हे क्र .३६ , ४०,५४ , ५३ , ५२ , ४ ९ , २२ , १२ , १० , ७ , ८ , ४,३ 
सिंदीविहरी - सर्व्हे क्र .६१ , ६२ , ६५ , ६६ , ७० , ८१ , ८२ , ५०,३३,३२ , ३० , ३४ , २ ९ , २८,१६,१५ , ९ , ११ , १२ , 
१३,२ 
तुमडी - सर्व्हे क्र .७ ९ , ७७ , ७८ , ७६ , ७१ , ७०,७ ९ , ८०,७ ९ , ८४ , ८८ , ८ ९ , ९ ३ , ९ ० , ९ ३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गजेंद्र नरवणे , 
शासनाचे उप सचिव ( वने ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे ११ , २०२१ / वैशाख २१ , शके १ ९ ४३ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 11th May , 2021 . 


NOTIFICATION 


WILD LIFE ( PROTECTION ) ACT , 1972 . 


No. WLP.0321 / CR - 67 / F - 1. - Whereas , it appears to the Government of Maharashtra after having 
consultation with local communities that , the area owned by Government described in the Schedule 
( hereinafter referred to as the " said area " ) comprised within the Reserved and Protected Forest of 
Nagpur Forest Division of Nagpur District , for reasons of its ecological , faunal and floral significance 
needs to be constituted as a " Conservation Reserve " for the purpose of protecting Tiger , Leopard , 
other flora and fauna therein and their habitat ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 36 - A of the Wild Life ( Protection ) 
Act , 1972 ( 53 of 1972 ) and of all other powers enabling it in that behalf , the Government of 
Maharashtra hereby declares , with effect from the date of publication of this notification in Official 
Gazette , the said area as a " Conservation Reserve " to be known as " Muniya Conservation Reserve " 
the situation and limits of which are specified in the Schedule appended herewith . 


Schedule 


Situation and limits of “ Muniya Conservation Reserve " in Butibori and North Umred Forest 
Range of Nagpur Forest Division of Nagpur District . 
Forest Circle 

Nagpur 
Forest Division 

Nagpur 


: 


: 


Range 


Forest Area 


Sr. 
No. 


Compartment 

No. 


Total Area ( ha . ) 


Reserve Forest 

( ha . ) 
( 4 ) 


Protected Forest 

( ha . ) 
( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


1 


Butibori 


310 Part 


287.20 


287.20 


2 


319 Part 


-- 


86.81 


86.81 


3 


320 


14.85 


14.85 


4 


761 


357.58 


357.58 


5 


762 


194.76 


194.76 


6 


333 Part 


215.75 


215.75 


7 


334 Part 


-- 


203.23 


203.23 


8 


336 


-- 


296.52 


296.52 


9 


335 Part 


216.50 


216.50 


10 


769 A 


269.78 


269.78 


11 


769 B 


108.98 


108.98 


12 


337 Part 


24.53 


24.53 


13 


338 


-- 


404.52 


404.52 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे ११ , २०२१ / वैशाख २१ , शके १ ९ ४३ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


14 


Butibori 


339Part 


-- 


211.04 


211.04 


15 


344 


-- 


356.52 


356.52 


16 


385 


183.32 


-- 


183.32 


17 


388 


255.16 


255.16 


18 


389 


220.15 


: : : 


220.15 


19 


392 


227.43 


227.43 


20 


394 


244.43 


244.43 


21 


395 


277.21 


277.21 


22 


396 


283.28 


283.28 


23 


397 


237.56 


237.56 


24 


398 


178.87 


-- 


178.87 


25 


North Umred 


340 


329.98 


329.98 


26 


341 


312.54 


312.54 


27 


391 


305.54 


-- 


305.54 


28 


390 


182.51 


-- 


182.51 


29 


387 


146.50 


-- 


146.50 


30 


386 


222.98 


-- 


222.98 


31 


372 Part 


354.55 


354.55 


32 


366 


245.24 


-- 


245.24 


33 


367 


361.38 


361.38 


34 


368 


296.23 


296.23 


: : 


35 


369 


329.82 


329.82 


36 


371 


394.57 


-- 


394.57 


37 


375 


204.26 


204.26 


38 


370 


303.99 


303.99 


39 


384 


255.36 


255.36 


Total 


6082.63 


3518.80 


9601.43 


Area of " Muniya Conservation Reserve " is 9601.43 Ha.or 96.01 Sq.Km. 


Boundaries : 


North— . Mangrul - Survey No. 125 , RF Compt . No. 309 , 370 

Kachhimeth - RF Compt . No. 760 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे ११ , २०२१ / वैशाख २१ , शके १ ९ ४३ 


East , Masepathar - Survey No. 1 , 2 , 3 , 4 , 5 

Thara - Survey No. 36 , 37 , 46 , PF Compt . No. 333 P , Railway Line , Survey No. 32 , 
31 , 3 , 29 , 28 , 30 , 26 , 18 , 17 , 13 
Wagholi - Survey No. 38 , 67 , 68 , 96 , 61 , 95 , 55 , 98 , 60 , 101 , 41 , 40 , 39 
Dawha - Survey No. 77 , 46 , 76 
Jamalpani - Survey No. 9 
Sindivihri - Survey No. 54 , 47 . 
Jamgad - Survey No. 37 , 31 , 30 , 29 , 28 , 27 , 26 , 29 , 32 , 34 , 33 , 37 , 35 , 26 , 25 , 111 , 
44 , 48 , 52 , 54 , 62 , 5 , 6 , 7 , 104 , 103 , 102 , 101 , 100 , 97 , 98 . 
Sindivihri - Survey No. 24 , 23 , 21 , 14 , 12 , 11 , 10 
Jamalpani - Survey No. 4 , 3 , 2 , 1 , 73 , 74 , 68 , 67 . 
Makardhokda - RF Compt . No. 400 , PF Compt . No. 352 
Murzadi - PF Compt . No. 339 , Survey No. 21 , 24 , 30 , 31 , 36 , 45 , 44 , 47 , 49 , 50 , 52 , 
53 , 78 , 77 , 76 , 74 , 72 , 70 , 69 . 
Bhiwgad - Survey No. 51 , 50 , 54 , 46 , 45 , 39 , 38 , 34 , 33 , 31 , 28 , 25 , 26 , 27 
PF Compt . No. 353 P 
Mendepathar - PF Compt . No. 353 
Dewli - PF Compt . No. 359 
Panjrepar ( Rithi ) - PF Compt . No. 361 
Pipardol - PF Compt . No. 360 , Survey No. 57 , 56 , 48 , 47 , 11 , 10,9 
PF Compt . No. 360 P , Survey No. 75 , 72 , 71 , PF Compt . No. 360 P 
Pandhartal - Survey No. 32 , 33 , 34 , 35 , 71 , PF Compt . No. 371 P , Survey No. 94 , 
PF Compt . No. 371 P 
Lohara - PF Compt . No. 371 
Junoni - PF Compt . No. 386 , 398 
Sukli - PF Compt . No. 387 , RF Compt . No. 372 , 376 


South— . RF Compt . No. 377 , 378 , 773 , 374 , 383 

Chikhaldhokda - PF Compt . No. 362 
Amghat - Nala , RF Compt . No. 393 
Borimanjra - PF Compt . No. 345 
Rakhi - PF Compt . No. 345 
Sawangi - PF Compt . No. 345 , Survey No. 168 


West— . Kohala - Survey No. 72 , 73 , 74 , 87 , 88 , PF Compt . No. 326 

Nishanghat - PF Compt . No. 343 
Muradpur - PF Compt . No. 325 
Chargaon - PF Compt . No. 323 , 324 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , मे ११ , २०२१ / वैशाख २१ , शके १ ९ ४३ 


Pitichuwa - PF Compt . No. 321 
Thana - PF Compt . No. 311 , Survey No. 20 , PF Compt . No. 311 
Railway Line , Sindivihri - Survey No. 111 , 110 , 109 
Junapani - Survey No. 36 , 40 , 54 , 53 , 52 , 49 , 22 , 12 , 10 , 7 , 8 , 4 , 3 
Sindivihri - Survey No. 61 , 62 , 65 , 66 , 70 , 81 , 82 , 50 , 33 , 32 , 30 , 34 , 29 , 28 , 16 , 15 , 
9 , 11 , 12 , 13 , 2 
Tumdi - Survey No. 79,77 , 78 , 76 , 71 , 70 , 79 , 80 , 79,84 , 88 , 89 , 93 , 90 , 93 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GAJENDRA NARWANE , 


Deputy Secretary ( Forests ) . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


